भाषा सल्लागार समिती, महाराष्ट्र राज्य 
मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ व महाराष्ट्र 
राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ या 
संदर्भात विद्यमान समिती / मंडळ यांचे 
कामकाज पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः भासस-२०१८/प्र.क्र.५२/भाषा १ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २८ ऑगस्ट, २०१८. 
वाचा : 
१) शासन निर्णय, मराठी भाषा विभाग : भासस-२०१५/प्र.क्र.३०/भाषा १, दि.०५.०८.२०१५. 
२) शासन निर्णय, मराठी भाषा विभाग : विनिमं-२०१५/प्र.क्र.५९/भाषा २, दि.०५.०८.२०१५. 
३) शासन निर्णय, मराठी भाषा विभाग : सासंमं-१०१५/प्र.क्र.५८/भाषा ३, दि.०५.०८.२०१५. 


शासन निर्णय: 
मराठी भाषा व साहित्य यांच्या विकासासाठी राज्य शासनाने भाषा संचाळनालयाअंतर्गत भाषा 


सल्लागार समितीची पुनर्रचना संदर्भाधीन क्र. १ येथील दि.०५.०८.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये केली 


आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य मराठी fasta निर्मिती मंडळ व महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि 


संस्कृती मंडळ या मंडळांची पुनर्रचना संदर्भाधीन अनुक्रमांक २ व ३ च्या दि.०५.०८.२०१५ च्या शासन 


निर्णयान्वये करण्यात आळी आहे. Sad समिती /मंडळ यावरील अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती सदर 


शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून 3 वर्षाकरीता होती. सदर मुदत दि.०५.०८.२०१८ 


रोजी संपुष्टात आली आहे. या संदर्भात असे नमूद करण्यात येते की, प्रस्तुत समिती / मंडळ यांची 


नव्याने पुनर्रचना होईपर्यंत विद्यमान समिती / मंडळ यांचे कामकाज शासनाच्या पुढील आदेश्ापर्यंत 


चाळू राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः भासस-२०१८/प्र.क्र.५२/भाषा-१ 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०८२८११५२५५२५३३ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Aparna 
A a | n a Arvind Gawde 
p DN: CN = Aparna Arvind 


Gawde, C = IN, S= 


Arvind दा 
G awd e Data 8.08.29 14:27:48 
(अपर्णा अ.गावडे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा परीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई, 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (लेखा परीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर, 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 


५. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

६. मा.मंत्री, मराठी भाषा यांचे विशोष कार्य अधिकारी, 
विरोधी पक्षनेते महाराष्ट्र विधानपरिषद/महाराष्ट्र विधानसभा यांचे स्वीय सहायक, 

. सर्वमा.मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक, 

९. प्रबंधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने), 

१०. प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने), 

११. ळोकायुक्‍त व उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई, 

१२. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने), 

१३. प्रधान सचिव (मराठी भाषा विभाग), मंत्रालय, मुंबई, 

१४. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग), 
मंत्रालय, मुंबई, 

१५. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (शाळेय शिक्षण विभाग), मंत्रालय, मुंबई, 

१६. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग), मंत्रालय, मुंबई, 

१७. वित्त विभाग (व्यय-४, सेवा- ५, सेवा-६ व विनियम), 

१८. मराठी भाषा विभागातील सर्व कार्यासने, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः भासस-२०१८/प्र.क्र.५२/भाषा-१ 


१९. संचालक, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, व सर्व संबंधित सदस्य भाषा 
संचाळनालय, मुंबई यांचेमार्फत), 

२०. सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई, व सर्व 
संबंधित सदस्य म.रा.सा.आ.सं.मं. यांचे मार्फत 

२१. सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई, व सर्व संबंधित सदस्य 
म.रा.म.वि.नि.मं. यांचेमार्फत, 

२२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई, 

२३. सहायक भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, नवी मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर, 

२४. निवड नस्ती/भाषा-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


